हॉटेल आस्थापनांच्या वेळा 


विनियमित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : एमआयएस ०२२०/प्र.क्र.४५/विज्ा-५. 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : १० मार्च, २०२२. 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र.आरईएच ०१८९/विशा-५, 

गृह विभाग (विशेष), दिनांक १० मार्च, १९८९. 

2) शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र.आरईएच ०१९६/१५०/विझ्ा-५, 
गृह विभाग (विशेष), दिनांक ९ ऑक्टोबर, १९९७. 

३) शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र.आरईएच ०१९९/८५/विज्ा-५, 
गृह विभाग (विशेष), दिनांक ५ जून, १९९९. 

8) शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र.आरईएच ०१९९/१२४/विझ्ा-५, 
गृह विभाग (विशेष), दिनांक ९ सप्टेंबर, १९९९. 

4) शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र.आरईएच ०१९९/८५/विज्ा-५, 
गृह विभाग (विशेष), दिनांक २४ मे, २००१. 

६) शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र.आरईएच २०११/१०६/विझा-५, 
गृह विभाग (विशेष), दिनांक ०३ डिसेंबर, २०११. 

(9) शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र.आरईएच २०११/१०६/विज्ा-५, 
गृह विभाग (विशेष), दिनांक ८ जून, २०१२. 

८) शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्र.आरईएच ०८१४/५७७/विझ्ा-५, 
गृह विभाग (विशेष), दिनांक १ ऑगस्ट, २०१६. 

९) शासन परित्रक, गृह विभाग, क्र.आरईएच ०८१४/५७७/विझा-५, 
दिनांक १७ जून, २०१७. 

१० मा.मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे क्र.मुमंस/प्रशासन कक्ष/८८/२०२०, 
दिनांक ०६/०१/२०२०. 

११) पोलिस अधीक्षक, सातारा यांचे क्र.जिविशा-२/इतिवृत्तावरील कार्यवाही/२०२०/ 
८२७४, दिनांक २६/१०/२०२०. 

92) पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२४/३४/ 
महाबळेश्वर (बैठक)/३२२/२०२१, दिनांक २४/११/२०२१. 

१३) आपत्तीव्यवस्थापन, मदत व पुर्नवसन विभाग, मंत्राळय यांचे आदेशा 
क्र.)॥॥॥॥/२०२०/७३.९२/७५5॥॥-१, दिनांक ०८/०१/२०२२. 


परिपत्रक 


संदर्भाधिन शासन परिपत्रकान्वये राज्यात हॉटेल आस्थापनांमध्ये खाद्यपदार्थ व मद्य पुरविण्याच्या 
वेळांबाबत तसेच हॉटेळ आस्थापना बंद करण्याच्या वेळांबाबतची मार्गदर्शक तत्वे विहीत करण्यात आली 
आहेत. यानुसार महाबळेश्वर, जि.सातारा हे पर्यटन स्थळ उर्वरित महाराष्ट्रात समाविष्ट होत असल्याने 
तेथील हॉटेल आस्थापनांकरिता रात्रौ १०.०० वाजेपर्यंत खाद्यपदार्थ व मद्य पुरविण्यास आणि आस्थापना रात्रौ 
११.३० वाजता बंद करण्याची वेळ विनियमित करण्यात आली होती. 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली सातारा जिल्हयातील महाबळेश्वर येथे दिनांक 
०१/०२/२०२० रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत नाईट लाईफची वेळ वाढविण्याबाबतची मागणी विचारात 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एमआयएस ०२२०/प्र.क्र.४५/विज्ा-५ 


घेऊन महाबळेश्वर येथे धार्मिक तसेच निसर्ग सौदर्य पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची सोय होण्यासाठी 
विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या हॉटेल आस्थापनांमध्ये खाद्य पदार्थ पुरविणे व आस्थापनांची आवरा आवर 
करण्यासाठी सदर आस्थापनांच्या वेळा रात्रौ १२.०० वाजेपर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर आस्थापनांनी कोविड-१९ या साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व 
पुनर्वसन विभागाने दिनांक ०८/०१/२०२२ रोजीच्या आदेशाचे तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी 
निर्गमित केलेले निर्बंध व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


सदर शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२२०३१०१३३५०१६१२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ramesh Murarirao Manale 
DN: c: laharashtra, 


Ramesh 
'288c02a1a4c514992d6ab6f28b3 1 fcbd83bccf46 
Murarirao Manale ५४५५ कलप 
2022.03.10 13:36:22 +05'30' 


(रमेश FATS ) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

२. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

३. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

६. मा.राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण), यांचे खाजगी सचिव 

७. मा.राज्यमंत्री, गृह ex), यांचे खाजगी सचिव 

८. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. मा.अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय 

१०. मा.अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय 
११. मा.प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय 

१२. मा.धान सचिव, पर्यटन विभाग, मंत्रालय 

१३. मा.प्रधान सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क, मंत्रालय 

१४. मा.प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१६. जिल्हाधिकारी, सातारा 

१७. पोलिस अधीक्षक, सातारा 

१८. निवडनस्ती (विज्ञा-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


